सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळालेल्या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत - श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व 
विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, 
जि.सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५.०१.२०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे,२०१६ . 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (आ, 
दि.१७.०९.२०१९. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (अ), 
दि.२५.०२.२०२०. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.५१/टेक्स-१ (अ), 
दि.४.१२.२०२०. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (4), 
दि.७.७.२०२१. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (ब), 
दि.८.३.२०२२. 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (ब), 
दि.१३.६.२०२२. 
९) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० प्रती चाती प्रस्ताव 
४९०१/२०२२, दि.१९.१०.२०२२. 
qo) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, सकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ 
जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- 
प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ 
वर्षाचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून 
घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात 
येतील. 

सदर झासन निर्णयास अनुसरुन श्री. स्वामी समर्थ होतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
वळसंग, जि. सोलापूर या सूतगिरणीने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि., सोलापूर या बँकेकडून प्रती चाती 
रु.३०००/- प्रमाणे रु.१०३०.०० लाख इतक्या कर्जावरील कमाल १२% प्रमाणे दि.३१.३.२०१९ ते 
दि.३०.९.२०२१ या कालावधीतील एकूण व्याजाची रक्‍कम रु.२,४२,४६,८३५/- उपरोक्त अ. क्र.३, ४, ५, ६, 
७ व ८ येथील शासन निर्णयांन्वये यापूर्वी वितरीत करण्यात आळेला आहे. आता दि. १.१०.२०२१ ते 
दि.३०.६.२०२२ या कालावधीतील १२% प्रमाणे अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि., 
सोलापूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (31), दि.११ 
जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या श्री. स्वामी 
समर्थ शहोतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., daw, जि.सोलापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची 
खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे नाव 'चात्यांची ।बिनव्याजी कर्ज घेतळे ।चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
संख्या होते काय? असल्यास ।प्रमाणात व्याजाची रक्कम व ।व्याजाची रक्‍कम 
त्याची परतफेड केली ।कोणत्या वित्तीय (व्याजाचा कालावधी |जमा करावयाची 
आहे का? संस्थेकडून / त्याचा तप्ील 
रा.स. वि. नि. 
कडून किती 
कर्ज घेतले आहे 
? वव्याजाचा 
दर 
fa [| २ 3 Le ५ ह 


Shri. Swami ३४४६४ रु.२,४९,००,२६०/- रु.१०३०.०० रु. २५,५२,९४४/- | 8वि2 Bank of India, 


Samarth इतकी संपूर्ण रक्‍कम लाख Baliwes Branch, 
Shetkari va इतकी संपूर्ण व. me Solapur. 
Vinkari परतफेड केली आहे. सोलापूर जिल्हा (दि.१.१०.२०२१ ते 
Sahakari x लापूर ©. दि Account No. 
S sees ध्यवर्ती .३०.६.२०२२) 
ootgirni म 11087721237 
Maryadit, सहकारी बँक 
Walsang, सहकारी बँक, IFSC Code - 
Dist.Solapur सोलापूर. SBIN0000483 
व्याज दर - 
१३.५०% 
(रुपये पस्तीस लाख बावन्न हजार नऊडी चव्वेचाळीस फक्‍त) रु. ३५,५२,९४४/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- 
अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- “२०४९ 2449” या लेखाशीर्षाखाली सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरुपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे - लागू 
नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत क्र्णावरील व्याज, 
२००- देशांतर्गत इतर क्रणांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित vy - व्याज” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
वळसंग, जि. सोलापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी 
देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. याशझासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. ३५,५२,९४४/- (रुपये पस्तीस लाख बावन्न हजार 
Teal चव्वेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त 
परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या 
खाते क्रमांकामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री सु. पु. पांगारकर, कार्यासन 
अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन J gala विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - yoo ०३२ यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव 
(सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना 
“नियंत्रण अधिकारी*म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची 
प्रत शासनास सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०५११५२४४७६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
PRASENJEET D 
KARLEKAR 


(प्रसेनजित कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TAIN आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.२०/टेक्स-१ (बो 


९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, श्री. स्वामी समर्थ होतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, 
जि.सोलापूर. 

१३) क. अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 

१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


